a 


महाराष्ट्र शासन 


कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 


मंत्रालय विस्तार,मादाम कामा मार्ग, दालन क्र. ५१८, 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 


दूरध्वनी क्र ०२२-२२८४५१३२ 
Email ID - d.shedmekh @nic.in 


क्रमांक : क्र. पसंप्र-२०२१/प्र.क्र.१३८ /पदुम-१ 


दिनांक : ०९.०८.२०२१ 


वाचा:- शासन आदेश क्र. पसंप्र -२०२०/प्र.क्र.९५(भाग-१)/पदुम-१ दि.०७.०८.२०२० 


शासन sear: 


पशुधन विकास अधिकारी गट-अ या संवर्गातील खाळील नमूद अधिकारी यांनी त्यांच्या 


संदर्भाधिन दि.०७.०८.२०२० च्या शासन आदेशाविरुध्द मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण 


मुंबई खंडपीठ, नागपूर येथे मूळ अर्ज दाखल केलेले असून सदर अर्जदार बदली पात्र असल्याने 
त्यांची मा. न्यायाधिकरणाच्या निर्देशानुसार तसेच अर्जदाराने सादर केलेल्या निवेदनाच्या 


अनुषंगाने प्रशासकीय कारणास्तव महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि 
प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील कलम ४(१), ४(२) व ४(३) मधील तरतूदीनुसार सक्षम प्राधिकारी 
यांच्या मान्यतेनुसार खालील विवरणपत्रात दर्शविल्यानुसार त्यांच्या नावांसमोर स्तंभ क्र. ४ मध्ये 


aalfadea ठिकाणी पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ. क्र | अधिका-यांचे नांव व सध्याच्या मूळ अर्ज । पदस्थापनेचे ठिकाण 

पदस्थापनेचे ठिकाण क्रमांक 

1 १_| २ ३ PB 

i डा.किशोर यादवराव पराते ५२८/२०२० | पविअ तालपसचि ब्रम्हपूरी जि. चंद्रपूर 
पशुधन विकास अधिकारी ता.ल. प. स. या रिक्‍त पदावर 
ची आरमोरी जि.गडचिरोली 

२. | डा.सचिनकुमार घनश्याम भोयर ४६२/२०२० | पविअ, तालपसचि पवनी, ता. पवनी 
पशुधन विकास अधिकारी तालुका जि. भंडारा (डॉ. बारापात्रे यांच्या 
पशुवैद्यकीय लघु सर्व चिकित्सालय, बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 
वडसा, जि.गडचिरोली 

३. | डा.मुकेश गुलाब कापगते ४६४/२०२० | पविअ पवेद श्रेणी १ सातोना ता मोहाडी 
पशुधन विकास अधिकारी जि. भंडारा या रिक्‍त पदावर 
ता.ल.पं.स.चा,चामोर्शी जि. गडचिरोली 

४. | डाॉ.कमलेश्वर रामचंद्र श्रीराम ६१३/२०२० | पविअ ude श्रेणी १ हिंगणा जि. नागपूर 


पशुधन विकास अधिकारी जि.प.वै.स.ची, 


या रिक्‍त पदावर 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र -२०२१/प्र.क्र.१३८ /पदुम-१ 


गडचिरोली 

५. | डा.राहिणी वासूदेव अरबाळ ४९४/२०२० | पविअ पवेद श्रेणी १ दौंड ता दौड जि. 
पशुधन विकास अधिकारी पवैद गडीसुर्ला पुणे (डॉ. ज्योती नाळे यांच्या बदलीने 
ता.मुल, जि.चंद्रपूर रिक्‍त होणा-या पदी) 

६. | डॉ. सुहास रामकृष्ण रोडे ४६३/२०२० | पविअ तालपसचि भद्रावती जि. चंद्रपूर 
पशुधन विकास अधिकारी पशुवैद्यकीय (डॉ. शेडमाखे यांच्या बदलीने रिक्‍त 
दवाखाना, श्रेणी-१ कुनघाडा,ता. होणा-या पदावर) 
चामोर्शी जि.गडचिरोली 

७. | डा.अनिल नरहरी डांगे ६१४/२०२० | पविअ ude श्रेणी १ रावराजुर ता 
पशुधन विकास अधिकारी पशुवैद्यकीय पालम जि. परभणी या रिक्‍त पदी 
दवाखाना,श्रेणी-१, चातगांव ता.धानोरा, 
जि. गडचिरोली 


२. उपरोक्त तक्त्यातील बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी बदली आदेशा प्राप्त होताच सुधारित 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ हजर व्हावे व संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी त्यांना तात्काळ 
कार्यमुक्त करावे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी बदलीच्या पदावर हजर झाल्यानंतर तात्काळ कार्यभार 
हस्तांतरण प्रमाणपत्रासह त्यांचा रुजू अहवाल आयुक्त,पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांच्यामार्फत विहित मार्गाने शासनास न चुकता विनाविलंब सादर करावा. 


३. आयुक्त, पशुसंवर्धन, पुणे यांना कळविण्यात येते की, विहीत कालावधीत संबंधित अधिकारी 
रूजू न झाल्यास अथवा त्यांना कार्यालय प्रमुखांनी कार्यमुक्‍्त/रुजू करण्याची कार्यवाही तात्काळ न 
केल्यास त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रस्तावित करावी व तसा अहवाल शासनास 
तात्काळ सादर करावा. याबाबतच्या कार्यवाहीचा अहवाल d.shedmekhe@nic.in या इ-मेल वर 
सादर करावा. 


४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२१०८०९११२८१०१२०१ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Dilip JAIRAM 
Shedmekhe 


(दि.ज.रोडमेखे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. मा. मंत्री (पश्शुसंवर्धन) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन Beal क्रमांकः पसंप्र -२०२१/प्र.क्र.१३८ /पदुम-१ 


२. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. मा. प्रधान सचिव (पदुम) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
६. मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ, नागपूर 
-यांना कळविण्यात येते की, सदर आदेझ्ातील स्तंभ क्र.३ मध्ये नमूद मूळ अर्ज क्रमांकाच्या 
अनुषंगाने सदर बदली आदेशा मा. न्यायाधिकरणाच्या निदर्शनास आणण्याबाबत विनंती आहे. 
७. सहआयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय) औंध, पुणे 
८. संबंधित प्रादेशिक पश्नुसंवर्धन सहआयुक्त. 
९. संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त 
१०. संबंधित जिल्हा waa अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
११. महाळेखापाल-१/२, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 
१२. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१३. संबंधित अधिकारी (व्दारा -आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 
१४. कार्यासन पदुम-१ (निवड नस्ती). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


